बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारलेल्या 
सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल मंजूर 
करण्याबाबत -- 

श्री स्वामी समर्थ अनुसूचित जाती महिला सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., इगतपूरी, जि. नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. शाभाभा-१११६/प्र.क्र.१९ /टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३.११. २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २७.१०. २०२३. 


शुध्दीपत्रक :- 

वाचा येथील संदर्भ क्रमांक (१) च्या शासन निर्णयान्वये दि. २७/१०/२०२३ अन्वये श्री.स्वामी 
समर्थ अनुसूचित जाती महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., इगतपूरी, जि. नाशिक या सूतगिरणीस 
रु. ५७७.५३लक्ष शासकीय भाग भांडवलाचे रकमेचे प्रदान करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णयातील प्रस्तावना तसेच परिच्छेद ४,८, व ९ मधील नमूद रक्‍कम 
५,७७,५३,००,०००/- याऐवजी ५,७७,५३,०००/- (पाच कोटी सत्यात्तर लाख त्रेपन्न हजार फक्त) 
असे वाचण्यात यावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8॥१५9॥॥॥१.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३११०३१२५००७९६०२ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=63 1cf5e4544a7032340c686106b15138df3ef3b889e86fb20 
26cladd12d27e41, postalCode=4000: 


32, st=Maharashtra, 
B A B R A Pp AWA R serialNumber=2F AFF40BB05D156355556F7264A3A59AD12DD42F1 
}22309976C4 1 CE28C0A1D, cn=SHRIKRISHNA BABURAO PAWAR 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
© महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
© महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
© सचिव (Gala) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
«७ कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (४ प्रतींसह), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
© अवर सचिव, १७-स/कार्यासन अधिकारी, १६-स,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
© वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
«७ नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
© सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कार्यासन अजाक/विघयो, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
«७ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाभाभा-१११६/प्र.क्र.१९ /टेक्स-१ (ब) 


«७ आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७ प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई 

«७ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

«७ अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई, 

© ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 

«७ शाखा व्यवस्थापक, दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे, शाखा ठाणे टाऊन. 

७ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई. 
«७ चेअरमन, श्री स्वामी समर्थ अनुसूचित जाती महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., इगतपूरी, जि. नाशिक 
७ निवडनस्ती (टेक्स १-अ/(टेक्स 9-9). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


